आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०१९-२० करीता शासकीय 
वसतीगृहाचे बांधकाम (टिएसपी) 
लेखाशीर्ष (४२२५ १०८३ ) अंतर्गत 
निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.५६/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: ३१जानेवारी,२०२० 
वाचा 


) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३ दि.०१.०४.२०१९ 
२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३ दि.८.०७.२०१९. 

) 

) 


शासन ज्ञापन क्र. आविवि, क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.५६/का-६ दि.२७/०५/२०१९. 
शासन निर्णय , आदिवासी विकास विभाग क्रमांक बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ५६ 
/कार्यासन.६ दि.२६.०७.२०१९, दि.२१.०१.२०२० 

५ बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, (आ.वि.वि.) यांची नस्ती क्र. अर्थवि- 


२०१९/प्र.क्र.५७/बांव्यक. दि.२७.०१.२०२० 

शासन निर्णय- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० या वर्षात मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, अंतर्गत (०१) (१६) वसतीगृहांचे बांधकाम (४२२५ १०८३), ५३- मोठी बांधकामे या 
लेखाशीर्षाखाळी सन २०१९-२० या वर्षाकरीता रु. ५०.०० कोटी इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत असुन 
वित्त विभागाने विहीत केलेल्या go टक्के निधी वितरण मर्यादेत रु.३०.०० कोटी इतका निधी 
वितरणासाठी सद्यस्थितीत उपलब्ध आहे. त्यापैकी संदर्भाधीन क्र3 व ४ येथील झासन 
ज्ञापनाद्वारे/निर्णयाद्वारे यापुर्वी रु. ९.०३ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

शासकीय वसतीगृहांच्या बांधकामाकरीता उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. ५ येथील निधी मागणी 
प्रस्तावास अनुसरुन सन २०१९-२० या वर्षातील अर्थसंकल्पीत तरतुदीमधुन सोबत जोडलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


विवरणपत्रात नमुद केल्यानुसार ५ कामांना रकाना ५ नुसार एकूण रु.७५०.०० लाख इतका निधी 
खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, 
नाशिक/नागपुर यांना (BEAMS) अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली वर वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात 


येत आहे. 


(रु.लाखात) 


अ.क्र 


नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर ज्ञापनाद्वारे 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 


2 3 1 ४ 


अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम २ १५०.०० 
(आदिवासी) मंडळ ,नागपुर. 


अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम 3 00,00 
(आदिवासी) मंडळ ,नाशिक 


षु (940.00 


2. 


Ee) 


) 


सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद ५ कामास प्रशासकीय 
/सुधारीत प्रशासकीय मान्यता रकमेच्या मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 
सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नागपुर यांचे मार्फत सदर 
बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची तपासणी करावी 
व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता घ्यावी. 
वितरीत करण्यात आलेला निधी ३१ मार्च, २०२० अखेर खर्च होणे आवश्‍यक आहे. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेला खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


३. 


सदर झासन निर्णय संदर्भ क्र.१ व २ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये 


विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२८१५४०५७८१२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarro 


Ravindra Aute 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 


D | g a aa) ba iq ro postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c4 
897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 


Aute Date: 202001.3" 15337 +0530 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खासगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई.. 
मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे/नागपुर/नाशिक/अमरावती. 

. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, कळवण/नंदुरबार/घोडेगाव/देवरी. 

. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर. 

g. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,चंद्रपुर/धुळे. 


१०.महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८, मुंबई/नागपूर. 
११.अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर/धुळे. 

१४.वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्राळय, मुंबई-३२ 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६ /कार्यासन.दि.३१/०१/२०२० सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय ae, ara सदर 
मान्यता २०१९ पर्यंत | शा.नि.वितरीत 
खर्च करण्यात येत 
असलेला निधी 
अ) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक 
कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी),धुळे 
(रु. लाखात) 
१ मुलींचे शासकोय वसतीगृह, नवापुर जुने ता. नवापुर 
fy नंदुरबार ४९९ .७८ ५६.७१ १००.०० 
२ । मुल्हेर (जामोटी) येथे शासकीय आदिवासी मुलांचे वसतीगृह प ieee — 
9 : 00,0 . 
बांधणे. ता. सटाणा जि नाशिक | 
३ | शासकोय आश्रमशाळा कोटमदरा येथे मुलांचे शासकोय 
वसतीगृह वण आयात ८७८.३० 00,00 300,00 
वसतीगृह बांधणे ता. आंबेगाव जि पुणे 
एकुण अधिक्षक अभियंता, नाशिक डु 
०७३.८० १५६.७७ ६००.०० 
ब) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नागपुर 
कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) चंद्रपुर 
४ | मुलींचे शासकीय वसतिगृह अर्जुनी मोरगाव जि.गोंदिया 
३५२.४८ १३६.३९ १००.०० 
५ | मुलांचे शासकोय वसतिगृह अर्जुनी मोरगाव जि.गोंदिया ३५२.६६ 923.0¢ (0 
एकुण चंद्रपुर 
a a ७०५.१४ ३१९.४७ १५०.०० 
एकुण ओ)बो २७७८.९४ ४७६.२४ ७५०.०० 
| गाय कोणा तह 
Ravi Nn d fa ou=Tribal Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c489 


D | g am b arro A ute 7737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 


cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2020.01.31 15:31:57 +05'30' 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


